प्रशासकीय मान्यता 

अधिष्ठाता, de शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली 
असलेले आरोग्य पथक, पालघर, जिल्हा 
पालघर येथे आर.सी.सी. भिंतीचे बांधकाम. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : एचयुपी-२०१९/प्र.क्र.४४/प्रा-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं /आरोग्य पथक 
/पालघर/वसतिगृहदुरुस्ती /२५३३/प(आय)/१९/१५२९, दिनांक ३१.०१.२०१९ 


शासन निर्णय -- ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली असलेले आरोग्य 
पथक, पालघर येथील मुलांचे वसतीगृहाचे इमारतीचे दुरुस्तीचे खालील प्रमाणे विविध og 


अंदाजपत्रकांची एकूण रुपये ३,१५,६१,७५७/- (रुपये तीन कोटी पंधरा लक्ष एकसष्ट हजार साती 


सत्तावण्ण फक्त ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र बांधकामाचे स्वरुप संचालनालयाने | छाननीअंती झासनाने 
प्रस्तावित केलेली | मान्य केलेली रक्‍कम 
रक्‍कम रुपये रुपये 
शि पालघर येथील रोगप्रतिबंधक आणि ४९९८२१६ ४९९८२१६ 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (पहिल्या 
मजल्याची स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करणे) 
२ पालघर येथील रोगप्रतिबंधक आणि ४९९४७९७ ४९९४७९७ 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (तळ 
मजल्याची दुरुस्ती करणे) 


शासन निर्णय क्रमांकः एचयुपी-२०१९/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (पहिल्या 
मजल्याची दुरुस्ती करणे) 


४९९४७१४ 


४९९४७१४ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (तळ 
मजल्याची स्ट्रक्चरल दुरुस्ती करणे) 


४९७६७१९ 


४९७६७१९ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे 
(फर्निचरचा पुरवठा करणे) 


३७५५६१८ 


३७५५६१८ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (छतावर 
पत्र्याचे होड तयार करणे) 


१९९५८८४ 


१९९५८८४ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (संरक्षक 
भिंतीचे बांधकाम करणे) 


१२९९६३९ 


१२९९६३९ 


पालघर येथील रोगप्रतिबंधक णि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे ( 
लाईनची दुरुस्ती करणे, सेप्टीक ca बांधणे) 


१२९९३७८ 


१२९९३७८ 


पालघर येथीळ रोगप्रतिबंधक आणि 
सामाजिक औषधशास्त्र विभागाचे मुलांचे 
वसतीगृह इमारतीचे दुरुस्ती करणे (सिमेंट 
काँक्रिट रस्ता व वॉटर प्रुफिंग करणे) 


१८४६७९२ 


१८४६७९२ 


एकूण 


३१५६१७५८५७ 


३१५६१७५८५७ 


१, 


अटीव शर्ती :- 


काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचयुपी-२०१९/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 


२. कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सक्षम अभियंता/अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आव्यक राहील. 

३. कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री 
संबंधीत संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४. संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ०७.०२.२०१३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून करण्यात 
येईल. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. हा शासन निर्णय ,वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-३, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(इमा-३) यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०१ /इमा-३, दिनांक २९.०३.२०१९ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संकेतांक २०१९०८१३१२२९२९६४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN 
MURLIDHARRA 
O DAHALE 
(अ.मु.डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचयुपी-२०१९/प्र.क्र.४४/प्रशा-१ 


) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

) अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्याळय, भायखळा, मुंबई. 

) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-२/३) मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


AD 


AN 


oC 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पालघर, जि.पालघर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रहा-१). 


mo SS 


9 


) 
८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


